राज्य आरोग्य हमी सोसायटी (पूर्वीची राजीव गांधी 
जीवनदायी आरोग्य योजन) - पदनिर्मिती 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः नियुक्‍ती-२०२३/प्र.क्र.८९/आरोग्य-६ 
गो. ते. रुग्णालय संकुल इमारत 
१० मजला, नवीन मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
दिनांक: २१ एप्रिल, २०२३ 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय क्रमांकः रांगायो-२०१०/प्र.क्र.१८५/आरोग्य-६, दिनांक १४.१०.२०१० 
२) शासन निर्णय क्रमांकः मफुयो-२०२३/प्र.क्र.९९/आरोग्य-६, दिनांक 23.03.2023 
३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य आरोग्य हमी सोसायटी यांचे क्र. राआहसो/प्रशा/उव्य/ 
१०४९७अ/८६०/२०२३, दिनांक २१ एप्रिल, २०२३ चा प्रस्ताव 


प्रस्तावना :- 

राज्य आरोग्य हमी सोसायटी (पूर्वीची राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना सोसायटी) यांच्या 
आस्थापनेवरील मुख्य कार्यकारी अधिकारी या पदावर अखिल भारतीय सेवेतील परंतु सह सचिवापेक्षा कमी 
दर्जा नसलेल्या अधिकाऱ्याची नियुक्‍ती करण्याची तरतूद केलेली आहे. सदर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
राज्य आरोग्य हमी सोसायटी हे पद अखिल भारतीय सेवेतील अधिकाऱ्यांमधून सामान्य प्रशासन 
विभागाकडून प्रतिनियुक्तीने भरण्यात येईल, अशीही तरतूद आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी या पदावर 
कामाचा पूर्वानुभव असलेल्या अधिकाऱ्याच्या अनुभवाचा व कार्यक्षमतेचा विचार करुन राज्य आरोग्य हमी 
सोसायटीवर भारतीय प्रशासकीय सेवेतील निवृत्त अधिकारी यांची नियुक्‍ती करण्याचाही पर्याय शासनास 
उपलब्ध असावा, याकरिता संदर्भ क्र. २ अन्वये गठीत केलेल्या नियामक परिषदेने शासनाच्या दिनांक 
१४.१०.२०२० च्या शासन निर्णयातील तरतुदी मध्ये बदल करण्याची केलेली शिफारस मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी, राज्य आरोग्य हमी सोसायटी यांनी वरील संदर्भ क्र.३ अन्वये शासनास सादर केली आहे. 
त्यानुसार कार्यवाहीची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय:- 

सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या संदर्भ क्र. १ येथील दिनांक १४.१०.२०१० च्या शासन निर्णयान्वये 
राज्य आरोग्य हमी सोसायटी (पुर्वीची राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना सोसायटी) च्या 
आस्थापनेवरील “मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे पद अखिल भारतीय सेवेतील अधिकाऱ्यांमधून सामान्य 
प्रशासन विभागाकडून प्रतिनियक्‍तीने भरण्यात येईल.” या तरतूदीऐवजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे पद 
अखिल भारतीय सेवेतील परंतु सह सचिवांपेक्षा कमी दर्जा नसलेल्या किंवा भारतीय प्रशासकीय सेवेतील 


शासन निर्णय क्रमांकः नियुक्‍ती-२०२३/प्र.क्र.८९/आरोग्य-६, दिनांक 29 एप्रिल, 2023 


योजनेचा पूर्वानुभव असलेल्या सेवानिवृत्त अधिकारी किंवा अतिरिक्‍त जिल्हाधिकारी या संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांमधून भरण्यात येईल.” असा बदल करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०४२११५४६५९१३१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


.मा 
. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्राळय, मुंबई 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Sanjay Dattaram 
Mahadeshwar 
; DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 

S a 1] a y ou=PUBLIC HEALTH DEPARTMENT, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=759d43d3ca03f08520a6d49169531e7 

D a tt a | a mM 4206cd390898bbe0690fead8f00f6a3eb, 
pseudonym=80E93D8EE476E7190080D9A7194 
A8F4C4198CFFD, 

M a h a d eS hwa 1 :ctatNumber-ooAeo1 7EDE715503310861D8A 
24357A945B188F3A254ABA25AC8365BB66E4E 
E8, cn=Sanjay Dattaram Mahadeshwar 
Date: 2023.04.21 03:04:29 +05'30' 


(संजय महाडेश्वर) 
अवर सचिव » महाराष्ट्र शासन 


न्न 


. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई 


३. मा. उप मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


. मा. मंत्री, सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
. मा. मंत्री, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

६. मा. मंत्री 
. मा.मंत्री 
८. मा. मंत्री 
. मा.मंत्री 
. मा. मंत्री (महिला व बाळ विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

. मा. मंत्री (सर्वी यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई. 
. सर्व विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य, विधानमंडळ, विधानभवन, मुंबई- २१. 

. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१५. 
. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१७. 
१८. 


za 


वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

विधी व न्याय) यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई 

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
आदिवासी विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई 


न न 


— 


अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


अपर मुख्य सचिव, आदिवासी विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
प्रधान सचिव,सार्वजनिक आरोग्य विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः नियुक्‍ती-२०२३/प्र.क्र.८९/आरोग्य-६, दिनांक 29 एप्रिल, 2023 


१९. प्रधान सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्राळय, मुंबई 

२०. प्रधान सचिव, विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२१. प्रधान सचिव, महिला व बाळ विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२२. प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 

२३. अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२४. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
२५. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य आरोग्य हमी सोसायटी,वरळी, मुंबई. 

२६. विभागीय आयुक्‍त (सर्व) 

२७. आयुक्त, महानगरपालिका (सर्व 

२८. जिल्हाधिकारी (सवी 

२९. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परीषद (सर्व) 

३०. संचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

३१. संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 

३२. संचालक, वैद्यकिय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई. 

३३. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (सर्व) 

३४. उपसंचालक, आरोग्य सेवा परिमंडळे (सर्व) 

३५. जिल्हा शल्य चिकित्सक (सर्व) 

३६. जिल्हा माहिती अधिकारी (सवी 

३७. निवड नस्ती (आरोग्य-६). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


